मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात 
आलेल्या ९५पदांना दि.२८फेब्रुवारी,२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा: १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: ममावि-२००६/प्र.क्र.२०/ का-१४१३, दि.२९ जून, २००६ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/ का-१४१८, दि.१९ जुले, २०११ 
३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.१२१/ का-१४१८, दि.११ नोव्हेंबर, २०११ 
४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१३/प्र.क्र.१२३/ का-१४१८, दि.३० जून, २०१४ 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१४/प्र.क्र.६४/ का-१४१८, दि.२७ ऑगस्ट, २०१४ 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि ०५ मार्च, २०१८ 
७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का-१४१८, दि.९ मार्च, २०१७ 
८. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि ०७ सप्टेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना : 


राज्यातील २३ जिल्ह्यातील अति मागास १२५ तालुक्यांत मानव विकास कार्यक्रम सन २०११-१२ 

पासून राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्नवाढ या बाबींशी संबंधित विविध 
योजना निवडलेल्या तालुक्यांत राबविण्यात येत आहेत. मानव विकास कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावरील 
संनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्‍त मानव विकास या कार्यालयाची औरंगाबाद येथे स्थापना करण्यात आली 
असून सदर कार्यालयामध्ये नियोजन विभाग संदर्भिय क्र.(१) च्या शासन निर्णय अन्वये एकूण ११ पदे निर्माण 
करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, मानव विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने 
उपरोक्‍त नियोजन विभागाचे संदर्भिय क्र.(3) शासन निर्णय अन्वये २२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरावर सहाय्यक 
जिल्हा नियोजन अधिकारी-१; संशोधन सहाय्यक-१ व सांख्यिकी सहाय्यक-१ याप्रमाणे प्रत्येकी ३ पदे तसेच 
ज्या जिल्ह्यातील ४ किंवा त्यापेक्षा अधिक तालुक्यांचा मानव विकास कार्यक्रमामध्ये समावेश आहे अज्ञा १५ 
जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) यांचे प्रत्येकी एक पद अशी एकूण ८१ पदे निर्माण 
करण्यात आली आहेत. 
23 नियोजन विभागाच्या संदर्भिय क्र.(४ शासन निर्णय अन्वये मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण 
करण्यात आलेल्या पदांची पूनर्रचना करण्यात आलेली आहे. तसेच नियोजन विभागाच्या संदर्भिय क्र.(५) 
शासन निर्णय अन्वये ठाणे जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास ) हे एक पद कमी करुन 
नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यासाठी वर्ग करण्यात येऊन सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास )-9, 
संशोधन सहायक-१ व सांख्यिकी सहायक-१ अशी ३ पदे पालघर जिल्ह्यासाठी नव्याने निर्माण करण्यात 
आलेली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


३. नियोजन विभागाचे उपरोक्त संदर्भिय क्र.(७ च्या शासन निर्णय अन्वये मानव विकास कार्यक्रमाची 
प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण९५ पदांना मानव विकास कार्यक्रम 
चालू असेपर्यंत किंवा अधिकतम दि. ३०सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. आता यापुढे या ९५ पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र: पदनि-२०१६/ प्र.क्र. ०८/१६/आ.पु.क., दि.०७ सप्टेंबर,, २०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मानव विकास 
कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेली वरील ९५ पदे दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत सुरू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पदांचा सविस्तर तपशील परिशिष्ट -(अ) मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


2. मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेली ९५ मुदतवाढ दिलेल्या पदांवरील होणारा 
खर्च "मागणी क्रमांक ओ-१, २०५३ जिल्हा प्रशासन,०९३ जिल्हा आस्थापना, पंचवार्षिक योजनाअंर्तगत 
योजना, ०४ आयुक्त, औरंगाबाद (०४) (०१) मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (२०५३ १२३१) दत्तमत" या 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०९१८११०५४६८६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ae = Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
Vijes | ng DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Planning Department 


Fattesing Vasave Date: 2018.09.21 11:34:07 +05'30 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 

आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, बाबा पेट्रोलपंपजवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद 
उपसचिव (का. १४२६/१४२७, नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

विभागीय आयुक्त, (सवी 


Cc WwW A  -0 


Cc 
es 


eo ne ७ —& 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


जिल्हाधिकारी, (सवी 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

उपायुकक्‍्त(नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सर्वी 

जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास),जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
(सवी 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्वी 

नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव 

निवड नस्ती (का.१४१८), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट-अ 
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील 
सहायक आयुक्त / 
याण या काव्य जिल्हा 


संचालक अधिकारी नियोजन अधिकारी 


Page 1 


